ग्रामीण रुग्णालय, घुग्गुस जि. चंद्रपूर 
येथील मुख्य इमारत बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रक व आराख्ड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.४२/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २४ ऑक्टोंबर, २०१८. 


वाचा : 
१ आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे w क्रमांक : संआसे/ कक्ष-३/टे- 
६/घूग्गूसग्रारु३०खाटाबांधकाम/२५२१-२२/१८, दिनांक १२.०३.२०१८. 


प्रस्तावना : 


ग्रामीण रुग्णालय, घुग्गुस जि. चंद्रपूर येथील मुख्य इमारत बांधकामाच्या रुपये १११७.१० लक्ष 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व AHA प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 
२. ग्रामीण रुग्णालय, घुग्गुस जि. चंद्रपूर येथील मुख्य इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक सन 
२०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर कामाच्या अंदाजपत्रकात अंतर्गत 
इलेक्ट्रीफिकीणसाठी ५ टक्के व बाहय इलेक्ट्रीफिकिडाणसाठी ६ टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. 
तसेच १२ टक्के वस्तू सेवा कराची तरतूद करण्यात आली आहे. सोबत जोडण्यात आलेल्या 
Recapitulation sheet प्रमाणे तरतूदी करण्यात आल्या असून रुगणालय बांधकामसाठी रुपये 
१०५५.२९ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील अटी व शतींच्या अधिन राहून 
या झासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
अटीव शर्ती :- 
१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 
२) सदर कामाची वेगवेगळी निविद न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.४२/आरोग्य 3 


३) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

४) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

५) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

६) सदरचे काम नवीन नमुना नकाझांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुझास्त्रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

७) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास््रज्ञाकडून या कामांच्या नकाशे 
व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवश्यकता नाही. 

८) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. Io जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. ग्रामीण रुग्णालय, घुग्गुस जि. चंद्रपूर येथील मुख्य इमारत बांधकामावरील खर्च मागणी 
क्रमांक- एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली 
खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, १०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००)(०१) 
मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात यावा. 

४. ग्रामीण रुग्णालय, घुग्गुस जि. चंद्रपूर येथील मुख्य इमारत बांधकामासाठी लागणाऱ्या रकमेची 
अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर 
करावा. 

५. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.४२/आरोग्य 3 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२३११२५०१२५१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 


| Kadam Patil 
Rosh an | DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 
. Patil, C = IN, S = Maharashtra, O 
D | Nn es h = Government Of Maharashtra, 


OU = Public Health Department 


Kadam Patil १४४४१०४४७७ 0880 
(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, चंद्रपूर 
७. अधिक्षक, जिल्हा रुग्णालय, चंद्रपूर 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर. 
९. उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, घुग्गुस, जि.चंद्रपूर 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. चंद्रपूर. 
११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


